कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना शाखा अभियंता 
(स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती देण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. शाअद २०२२/प्र.क्र.८३/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि. १२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा - १) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. सीडीएस १५८२/१५८/(२१५) / आ-१०, दि. १६.०४.१९८४, 
२) शासन अधिसूचना, पाटबंधारे विभाग क्र. एमएससी / १०८४ /६१ /आ (सं.नि.), दि.१६.०६.९७, 
३) शासन अधिसूचना क्र. एमएससी १०१५/प्र.क्र.६२/१५/आ (सं.नि.), दि.२५.०४.२०१८ 
४ शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/ कार्या.१२, दि.०१.०८.२०१९ 
५) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक- संकीर्ण २०१९/ प्र. क्र. २८८/ सेवा-३, 
दि.२७.११.२०१९ 


शासन निर्णय - 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण व राष्ट्रीय 
महामार्ग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत असलेल्या एकूण ०५ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
यांना, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ब” मधील स्तंभ क्र. ६ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून शाखा अभियंता (स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. या झासन निर्णयान्वये शाखा अभियंता म्हणून दर्जोन्नती देण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
वेतननिश्चितीबाबत शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक- संकीर्ण२०१९/ प्र. क्र. २८८/ सेवा- 
३, दि.२७.११.२०१९ मधील तरतूदींनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. सदर झासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०२१२११३८३३६९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 
Date: 2024.02.12 11:48:37 +05'30' 


सहपत्र - परिशिष्ट “ब” (सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, कोकण, व राष्ट्रीय 
महामार्ग, कोकणभवन, नवी मुंबई. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे, रत्नागिरी, 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
३. सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंता व्दारा § संबंधित अधीक्षक अभियंता. 
४. कार्यासन अधिकारी, सेवा-३, सेवा ६ व आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. संग्रहार्थ- कार्यासन आस्था-१ 


अ.क्र कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव, सार्वजनिक शैक्षणिक अर्हता 
: जन्मदिनांक बांधकाम मंडळ पदावरील 
नेमणूकीचा 
दिनांक 


Ls a र क eee ee 


१ | sf. श्रीपाद शरदराव देशपांडे | रा. म. छत्रपती बी.ई. (सिव्हील) १६.०६.१९९९ ०१.०४.२००५ 
संभाजीनगर 


२ श्री. सर्चेद्र जगन्नाथ प्रसाद रा. म. छत्रपती बी. इ. (सिव्हील) १३.०५.२००३ 
i] संभाजीनगर | 
संजय जगन्नाथ वायदंडे पुणे न र 


हि | र iJ ia शि त | | ; न | | | | | 


०१.०४.२००९ 


